अंशतः बदल 
उप अभियंता (स्थापत्य) 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः एलटीएस २०१८/ प्र.क्र.१५२/सेवा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १६ ऑगस्ट, २०१८. 


शासन आदेशा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन व शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणा-या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या नियम ४ (४) (एक) मधील तरतुदीनुसार व सक्षम प्राधिका-यांच्या 
मान्यतेने श्री.राजेंद्र कुमार जेन, उप अभियंता यांना शासन आदेश क्र. एलहटीएस-२०१८/प्र.क्र.८१./सेवा-२, 
दिनांक २.७.२०१८ च्या बदली आदेशान्वये उप अभियंता, अधीक्षक अभियंता कार्यालय, प्रधानमंत्री ग्रामसडक 
योजना, नागपूर येथे देण्यात आलेल्या पदस्थापनेमध्ये अंशतः बदल करण्यात येऊन त्यांची पदस्थाना उप 
अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, नागपूर या रिक्‍त पदावर करण्यात येत आहे. 
२. संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी श्री.जैन, उप अभियंता यांना नवीन 
नेमणूकीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू होण्यास सांगावे. 
3. श्री.जेन यांनी नवीन पदाचा कार्यभार त्वरीत स्वीकारावा, त्यांनी अनधिकृतरित्या गैरहजर राहू नये 
अन्यथा त्यांची अनुपस्थिती अनधिकृत गैरहजेरी म्हणून समजण्यात येईल व विनावेतन करण्यात येईल. 
तसेच त्यांच्या सेवेत खंड पडण्याची शक्यता देखील नाकारता येत नाही, याची जाणीव सबंधितांना करुन 
देण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे लक्ष शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.सीडीआर- 
१०८२/२५६७/२८/अकरा, दिनांक ३०.८.१९८२ कडे वेधण्यात येत आहे. सदर परिपत्रकान्वये दिलेल्या 
सूचना लक्षात घेता, त्यांनी बदली रद्द करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची आवेदने सादर केल्यास ते 
शिस्तभंगविषयक कारवाईस पात्र ठरतील, याचीही नोंद घ्यावी. 
४. संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी श्री.जैन यांनी पदभार सोडल्याचा व 
स्वीकारल्याचा दिनांक त्वरीत शासनास कळवावा. विहीत कालावधीत संबंधित अधिकारी बदलीच्या ठिकाणी 


रुजू न झाल्यास, त्याबाबत शासनास त्वरित अवगत करण्यात यावे, जेणे करुन संबंधितांविरुध्द 


झछासन आदेशा क्रमांकः पीओजी-२०१८/ प्र.क्र.१५२/सेवा-२, दिनांक: १६ ऑगस्ट, २०१८. 


शिस्तभंगविषयक कारवाई त्वरित करणे शक्‍य होईल. म.ना.से. (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम ३० (सी) 


नुसार बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांचे रजेचे अर्ज स्वीकारु नयेत/ मंजूर करु नयेत. 


सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०८१६१७११५४९५१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


gitally signed by Arvind Jag: ith Kambli 
-Governme! 


Arvind Jagannath = 


b203f7c1273111cfb15, 
Ka mM b | e rialNumber=9002cefc24afd7333b681924b5ec78d1 13291 ff4 
25db398420a06cd457d41f5, Arvind Jagannath Kamb 


Date: 2018.08.16 17:15:38 +05'30' 


(अ.ज. कांबळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल १/२ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य , मुंबई/नागपूर 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर 

सह सचिव, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, मुंबई 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर 

श्री.राजेंद्रकुमार जैन, उप अभियंता यांना संबंधित मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि.यांच्या मार्फत. 

मा. मंत्री (सा. बां.) (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) /मा.मंत्री, सा.बां. (सार्वजनिक उपक्रम) /मा.राज्यमंत्री 
(सा. बां.) (सार्वजनिक उपक्रम वगळून)/मा. राज्यमंत्री, सा.बां., (सार्वजनिक उपक्रम), यांचे खाजगी 
सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव (सा.बां)/सचिव (रस्ते/बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
मंत्रालय मुंबई. 

निवडनस्ती, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सेवा-२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


